राज्य सरोवर संवर्धन योजनेंतर्गत 
नगरपरिषद चिपळूण, जि. रत्नागिरी येथील 
नारायण तलावास निधी वितरित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०२४/प्र.क्र.६०/आस्थापना (अ) 
नवीन प्रशासन भवन,१५ वा ASST, SAAT राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०७ मार्च, २०२४ 


वाचा :- 
१) पर्यावरण विभागाचा झासन निर्णय क्रमांक रासयो-२०१९/प्र.क्र.७४/तां.क.२ दिनांक ०७.०३.२०१९ 
२) मुख्याधिकारी, नगरपरिषद चिपळूण, जि. रत्नागिरी यांचे पत्र क्र.बांधकाम विभाग/१९९/२०२३- 
२०२४, दि.०५.०९.२०२३. 


प्रस्तावना - 

राज्य सरोवर संवर्धन योनजेतर्गत मुख्याधिकारी नगरपरिषद चिपळूण, जि. रत्नागिरी 
यांच्यामार्फत सादर नारायण तलाव संवर्धन प्रस्तावास संदर्भाधीन दिनांक ७ मार्च, २०१९ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. नारायण तलाव संवर्धनाच्या अनुषंगाने मंजूर 
करण्यात SSS कामे राबविण्यासाठी संदर्भाधीन दिनांक ७ मार्च, २०१७ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये रुपये १४०.०० लक्ष इतका निधी वितरित करण्यात आला होता. सदर रकमेचा पुर्णपणे 
विनियोग झाल्याबाबत संबंधितांनी विभागास उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. 

उपरोक्‍त कागदपत्राच्या आधारे तसेच एकूण खर्चाच्या अनुषंगाने नगरपरिषद चिपळूण, जि. 
रत्नागिरी हद्दीतील नारायण तलावाच्या पर्यावरण संवर्धनासाठी राज्य हिऱ्यातील उर्वरित रूपये 
१,४०,००,०००/- इतक्या रकमेपैकी रुपये १,३५,००,०००/- इतका निधी दुसरा हप्ता म्हणून वितरित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

राज्य सरोवर संवर्धन योजनेतंर्गत मुख्याधिकारी नगरपरिषद चिपळूण, जि. रत्नागिरी 
यांचेमार्फत प्राप्त नारायण तलावाच्या पर्यावरणीयदृष्ट्या संवर्धन करण्यासाठी संदर्भाधीन दिनांक ७ 
मार्च, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये एकूण मंजूर रुपये ३,५०,००,०००/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी 
पन्नास लक्ष फक्त) एवढया निधीमधील राज्य हिस्स्य़ापोटी एकूण मंजूर रुपये २,८०,००,०००/- (अक्षरी 
रुपये दोन कोटी ऐंशी लक्ष फक्त) इतक्या LAHAT प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली होती. मंजूर 
रकमेपैकी आतापर्यंत रुपये १,४०,००,०००/-(रुपये एक कोटी चाळीस लक्ष फक्त) इतका निधी 
वितरित करण्यात आला असून आता या झासन निर्णयान्वये मुख्याधिकारी नगरपरिषद चिपळूण, जि. 
रत्नागिरी यांना नारायण तलाव संवर्धनासाठी राज्य हिऱ्यातील उर्वरित रूपये १,४०,००,०००/- 
इतक्या रकमेपैकी रुपये १,३५,००,०००/- इतका निधी दुसरा हप्ता म्हणून वितरित करण्यास तसेच 
सदर रक्‍कम खर्च करण्यास मुख्याधिकारी नगरपरिषद चिपळूण, जि. रत्नागिरी यांना या शासन 
निर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०२४/प्र.क्र.६०/आस्थापना (अ) 


२. मुख्याधिकारी, नगरपरिषद चिपळूण, जि. रत्नागिरी यांनी सदर निधी मंजूर कामांसाठी खर्ची 
करून अंतीम उपयोगिता प्रमाणपत्र व प्रकल्प पूर्णत्वाचा अहवाल विभागास सादर करण्याची दक्षता 
घ्यावी. 


= मुख्याधिकारी, नगरपरिषद चिपळूण, जि. रत्नागिरी यांना अदा करावयाची रूपये 
१,३५,००,०००/- (रुपये एक कोटी पस्तीस लक्ष फक्त) एवढी रक्‍कम अधिदान व लेखाधिकारी 
यांच्यामार्फत कोषागारातून काढून मुख्याधिकारी, नगरपरिषद चिपळूण, जि. रत्नागिरी यांना अदा 
करण्यासाठी श्री. किशोर मो. सोईतकर, कार्यासन अधिकारी, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून व श्री. सु.कि. निकम, सहसचिव, पर्यावरण व 
वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
त्यांनी मुख्याधिकारी, नगरपरिषद चिपळूण, जि. रत्नागिरी यांना रुपये १,३५,००,०००/- (रुपये एक 
कोटी पस्तीस लक्ष फक्त) अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून स्वतंत्र धनादेशाद्वारे 
वितरित करण्याची कार्यवाही करावी. 


४. सदर प्रयोजनार्थ होणारा खर्च हा “मागणी क्र. यू-४, ३४३५ परिस्थितिकी व पर्यावरण oy, 
प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण, १०३, वायू व जल प्रदूषण प्रतिबंध, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना -राज्य 
योजनांतर्गत योजना, (०२), पर्यावरण प्रतिबंध, (०२) (०७, राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजना (३४३५ 
०१८२), ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)” या मुख्य- लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या 
वर्षासाठीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली वर्गीकृत करण्यात यावा. 


५. प्रस्तूत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्रक्र.४०/अर्थ- 
३, दिनांक १२ एप्रिल, 2023 अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तसेच 
त्यातील अटी व शर्तीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. प्रमाणित करण्यात येते की, सदर दिनांक 
१२ एप्रिल, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या परिशिष्टातील अनु.क्र. २ व ९ मधील अटींची पुर्तता 
होत आहे. 

|) वित्त विभागाच्या उपरोक्त परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९ Helles ३१ वेतनेतर 
सहायक अनुदाने या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागाला अधिकार प्राप्त झाळे असून सदर 
परिपत्रकातील नमूद अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 

Il) वित्त विभागाच्या उपरोक्‍त परिपत्रकाच्या परिशिष्टातीलळ अनुक्रमांक १,३,४,५,६,७व८ या 
प्रकरणी लागू नाही. तसेच सदर परिशिष्टातील अनुक्रमांक ४ बाबत नमूद करण्यात येते की ही 
योजना केंद्र पुरस्कृत बाहय सहाय्थित योजना नाही. 

॥) वित्त विभागाच्या उपरोक्‍त परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक २ च्या अनुषंगाने नमूद 
करण्यात येते की, सदर योजनेच्या स्वरुपात अथवा व्याप्तीमध्ये कसलाही बदल करण्यात आलेला 
नाही. तसेच परिशिष्टातील अ.क्र.९ संदर्भातील तपासणी सूचीमधील अनुक्रमांक १,२,३ व ४ मध्ये 
नमूद करण्यात आलेल्या अटींची पूर्तता होत आहे. तसेच सदर अनुक्रमांक ९ संदर्भातील तपासणी 
सूचीमधील अनुक्रमांक ५ ते १० या प्रकरणी लागू नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०२४/प्र.क्र.६०/आस्थापना (अ) 


६. या शिवाय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण २०१६/प्र. क्र.३१/कोषा.प्रहञा-५, 
दिनांक १०.०५.२०१६ अन्वये अनुक्रमांक “अ” Helles खालील बाबींची पूर्तता होत आहे. 
१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकाराबाबत वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र अर्थस 
२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दिनांक ०२.०४.२०१८ मधील परिच्छेद क्र.६ (अ) नुसार रु.५ कोटी 
पर्यंतच्या अनावर्ती योजनेच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना 
आहेत. 
२) नारायण तलावाच्या संवर्धनासाठी रूपये १,३५,००,०००/- (रुपये एक कोटी पस्तीस लक्ष फक्त) 
इतका निधी प्रस्तुत शासन निर्णयाव्दारे वितरित करण्यात येत आहे. सदरनुसार देण्यात येणारे 
अनुदान सशर्त आहे. त्यानुसार सदर वितरित केलेला निधी खर्च झाल्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
विभागास सादर केल्यानंतर निधीचा पुढील हप्ता वितरित करण्याच्या aie वितरित करण्यात 
येत आहे. 
३) “मागणी क्र.यु-४, ३४३५-परिस्थितीकी व पर्यावरण, ०४, प्रदुषण प्रतिबंध व नियंत्रण, १०३, वायू 
व जल प्रदूषण प्रतिबंध, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) 
पर्यावरण प्रतिबंध (०२) (०७ राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजना (३४३५ ०१८२) ३१, सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेतर)”या मुख्य लेखाशिर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 
४) मुख्याधिकारी, नगरपरिषद चिपळूण, जि. रत्नागिरी यांच्याकडून पर्यावरण व वातावरणीय 
बदल विभागास कोणतेही येणे बाकी नाही. 
५) तसेच उपरोक्त शासन निर्णयाच्या अनुक्रमांक “अ” मधील क्रमांक ६,७,८ व ९ येथील बाबी लागू 
नाहीत. 


७. प्रस्तूत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२२/प्रक्र.४३/अर्थ- 
3, दिनांक ०४ एप्रिळ, २०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

८... शासनाच्या सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०७१४४५३०८५०४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SURYAKANT KISAN NIKAM 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=ENVIRONMENT 
AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=3978ce8e745a9 1 e056 1 f6f9473df7e9287 3ee7ac8c2f7c49ac5, 
20e61061ddded, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KISAN NIKAM — 5000000 णया 
(सु.कि.निकम) , 
सह सचिव ,पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राज भवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री (पर्यावरण व वातावरणीय बदल ) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासयो-२०२४/प्र.क्र.६०/आस्थापना (अ) 


४. प्रधान सचिव (पर्यावरण व वातावरणीय बदल), मंत्रालय, मुंबई 

५. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. सह सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मुख्याधिकारी नगरपरिषद चिपळूण, जि. रत्नागिरी. 

९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) १. महाराष्ट्र मुंबई-४०००२० 

१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई- ४०००२० 
११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

१२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) २. महाराष्ट्र, नागपूर 

१३. अधिदान व लेखाधिकारी, वांद्रे (पूर्वी मुंबई-४०००५१. 

१४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१५. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

१६. संचालक, SE व कोषागरे, मुंबई 

१७. मुख्यलेखा परिक्षक, स्थानिक निधीलेखा, कोकण भवन, मुंबई 

१८. वित्त विभाग (कार्यासन क्रमांक व्यय-१६/अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. नियोजन विभाग, कार्यासन क्र.१४७२, मंत्रालय, मंबई. 

२०. रोखझाखा, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


